नक्षलविरोधी अभियानाकरीता खरेदी 
करण्यात आलेल्या हेलिकॉप्टरसाठी 
एअरबस या कंपनीला उर्वरित २ टक्के 
रक्‍कम अदा करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. विचासं- १११८/प्र.क्र.८०/२८ अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : २९ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्र.बीयुडी-१११९/प्र.क्र.८०/२८-अ,दिनांक ८/५/२०१८ 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्र.विचासं-१११८/प्र.क्र.८०/२८-अ, दिनांक ६/९/२०१८ 
3) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-१११९/प्र.क्र.४०/२८-अ, 
दिनांक १०/७/२०१९ 
४) उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. डीए/ एडीएम/ ९५७/२०२१, दि.१६ डिसेंबर,२०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना -: 

संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयानुसार मा.मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ७ सप्टेंबर, २०१७ च्या 
बैठकीमध्ये घेतळेल्या निर्णयानुसार नक्षलविरोधी अभियानाकरीता एकूण यु.एस.डॉलर 
१,०३,४७,००० म्हणजेच अंदाजे रु.७२.४३ कोटी इतक्या किंमतीचे एच १४५ हे हेलिकॉप्टर खरेदी 
करण्यात आले. सदर खरेदी प्रक्रियेसाठी दोन टप्प्यात एकूण यु.एस.डॉलर ५१,७३,५००/- म्हणजेच 
अंदाजे रु.३५.९४ कोटी (प्रचळीत दरानुसार) निधी एअरबस कंपनीला संदर्भ क्र.१ व २ अन्वये अदा 
करण्यात आलेला आहे. तसेच जून,२०१९ मध्ये Technical/Flight Acceptance ची प्रक्रिया पूर्ण 
करण्यात आली असल्यामुळे कराराप्रमाणे उर्वरित ५० टक्के पैकी ४८ टक्के रक्‍कम यु.एस.डॉलर 
४९, ६६,५६०/- म्हणजेच अंदाजे रक्‍कम रु.३४,५२,२५,५८६/- (प्रचलित दरानुसार) संदर्भ क्र. ३ च्या 
शासन निर्णयान्वये अदा करण्यात आले आहे. आतापर्यंत ९८ टक्के रक्‍कम एअरबस कंपनीस अदा 
केली असून उर्वरित २ टक्के रक्‍कम म्हणजेच यु.एस.डॉलर $२,०६,९४०/- इतकी रक्‍कम 
हेलिकॉप्टरचे सी.ऑफ ए (Certificate of Airworthiness) उड्डाणक्षम प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर देणे 
आव्यक होते. 


कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे जागतिक हवाई वाहनावर निर्बध आल्यामुळे परफॉर्मन्स गॅरंटी 
वाढवून घेण्यात येऊन शासकीय नवीन हेलिकॉप्टरचे उड्डाणक्षम प्रमाणपत्र नोव्हेंबर, २०२० मध्ये 
प्रात झाले आहे. यास्तव एअरबस कंपनीस उर्वरित २ टक्के देयकाची रक्‍कम यु.एस.डॉलर 
$२,०६,९४०/- अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं- १११८/प्र.क्र.८०/२८ अ 


शासन निर्णय -: 


एअरबस कंपनीच्या एच १४५ या हेलिकॉप्टरसाठी या कंपनीला अदा करावयाच्या 
२ टक्के रक्‍कम (युएस डॉलर २,०६,९४०/-) एअरबस कंपनीला उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर २% रक्कम (युएस डॉलर २,०६,९४०/- अदा करतांना त्यावेळच्या प्रचलित 
दराप्रमाणे रक्‍कम रुपयेच्या चलनामधून डॉलर या चलनामध्ये रुपांतरण करुन अदा करावी 
लागणार आहे व त्यासाठी त्यावेळचा बँकांचे रुपांतरण संदर्भातील कर ही अदा करावा लागणार 
आहे. ही बाब लक्षात घेऊन प्रचलित दराप्रमाणे युएस डॉलर २,०६,९४०/- एवढी रक्‍कम रुपयांमधून 
रुपांतरण करुन अदा करण्यास व त्यासंदर्भातील बँकाचे करही अदा करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. या बाबतचा होणारा खर्च मागणी क्र.ए-४, “२०७०-इतर प्रशासकीय सेवा (११४) परिवहन 
साधनांची खरेदी व परिरक्षण (००) (02) विमान चालन सल्लागार, महाराष्ट्र शासन (fae) २०७० 
०१५६” या लेखाशिर्षातंर्गत “५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री” या उद्दिष्टाखाळी २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षात उपलब्ध अर्थसंकल्प तरतूदीतून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

४. सदर खर्च विवक्षीत बाबींवरच खर्च करण्यात यावा तसेच, याबाबतचा अहवाल शासनास 
सादर करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक १४/१०/२०२१ च्या परिपत्रकातील 
संबधित अटींचे पालन करण्यात यावे. 


पु. सदर खर्चासाठी उप संचालक विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून व संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२११२२९१५१८३७१७०७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Shilpa Abhay 
Chachad 


(शिल्पा चाचड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संचाळक/ उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं- १११८/प्र.क्र.८०/२८ अ 


२. महाळेखपाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई. 

६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


